संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द 
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना 
जिल्हा आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी 
सन २०२२-२३ वर्षातील माहे ऑक्टोबर व 
नोव्हेंबर, २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२.१०. २०२२. 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दिनांक २०.०८.२०१९. 
२. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
३. झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/ विसयो, 
दि.१२.०४.२०२२ 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/ विसयो, 
दि.०४.०५.२०२२. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/ विसयो, 
दि.१७.०६.२०२२. 
६. झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/ विसयो, 
दि. १३ जुल, २०२२ 
७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/ विसयो, 
दि. १६ सप्टेंबर, २०२२ 
शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी रुपये १११,८५,७३,०००/- (रुपये एकडो अकरा कोटी पंच्याऐंशी लक्ष त्र्याहत्तर हजार 
फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये 
४२,५१,२२,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी एकावन्न लक्ष बावीस हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय 
तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १० टक्के संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये ०१-वेतन या उदिष्टासाठी तर संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये ०१-वेतन या 
उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १५ टक्के तर ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च व 
१३-कार्यालयीन खर्च या उदीष्टाकरीता प्रत्येकी १४ टक्के आणि संदर्भ क्र. येथील शासन 
निर्णयान्वये ०१-वेतन या उद्दिष्टासाठी ७ टक्के तर संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये ०१-वेतन 
या उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १८ टक्के रक्‍कम तसेच संदर्भ क्र. ७ येथील शासन 
निर्णयान्वये ०१ उद्दिष्टासाठी १० टक्के, ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी तसेच १३- कार्यालयीन खर्च या 
उद्दिष्टासाठी २१ टक्के तर ११- प्रवास खर्च या उद्दिष्टासाठी ७ टक्के रक्‍कम विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय यांना वितरीत केली आहे. आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ०१-वेतन या 
उद्दिष्टासाठी ५ टक्के , ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी या उद्दिष्टासाठी ७ टक्के तसेच १३- कार्यालयीन 
खर्च या उद्दिष्टासाठी २१ टक्के तर ११- प्रवास खर्च या उद्दिष्टासाठी 3 टक्के रक्‍कम वितरीत केली 
आहे. 
त्यानुषंगाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये 
५,६७,००,९५०/- (रुपये पाच कोटी सदुसष्ट लक्ष नऊशे पन्नास फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना 
अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये २,१३,१९,०९०/- (रुपये दोन कोटी तेरा लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 


एकोणवीस हजार नव्वद फक्त) इतका निधी सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांना माहे ऑक्टोबर व 
नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीकरीता ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च व १३- 
कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत 
करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
-अव ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या 
आवड्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे 
आवड्यकतेनुसार वाटप करावे. 
३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी 
"मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण 
आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाळी आणि वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या 
खर्चासाठी "मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य GBM २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर 
आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च 
(2043 ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत 
त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी . 
त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या 
कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महाळलेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास 
व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
ष्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१२१२०७३५९१२२ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

सर्व विभागीय आयुकत, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती. 


Cc 40 A WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 


विवरणपत्र- अ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो, दिनांक १२ ऑक्टोबर, 2022 


सोबतचे विवरणपत्र 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), 


सर्वसाधारण आस्थापना” 


सन २०२२-२३ वर्षातील माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 


विभागीय संगणक सांकेतांक ०१ वेतन 


आयुक्‍त 


वीज व पाणी 


(रुपये हजारात) 


११-प्रवास | १३-कार्यालयीन 
खर्च 


(०१) (०१) (२०५३ १११३ 


हि पुणे | ) (0१) ( ) 
कोकण  |(0१) (02) (2043 ११२२) ४७.८८० 
निक 1 000802583750 see 
(०४) ( ) 
(०५) ( ) 
(०६) ( ) 


098.200 | २४.५०० 


नागपूर ___ |(०१) (०४) (२०५३ ११४२ £4320 
मिमरावती__ |[(०१) (०५) (२०५३ ११५१ ४३६2० 


६८३३.००० |  ७३.०८० 


७३.७८० २४५.९१० 
१२६.४२० २५२.३५० 
१३२.९९० २६८.५८० 
१२१.३१० 323.920 
१४५.८८० १७१.६४० 
१४७.००० ३८५.५६० 


५४००५.५५० ३००.८६० 


६ औरंगाबाद  । व् (०१) (०६) (२०५३ ११६९ 
एकूण 


विवरणपत्र- ब 


७४७.३८० १६४७.१६० 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, 
(०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शोतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च 


(२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


सन २०२२-२३ वर्षातील माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर, २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. | विभागीय आयुक्त ०१ वेतन ०६- दूरध्वनी, ।११-प्रवास खर्च| १३- 
वीज व पाणी कार्यालयीन 
1१ पुणे ३५००.०० १.४१ १०.५५ २४.७७ 


औरंगाबाद 


Eo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


